राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरीत करणे बाबत. 
(लेखाशीर्ष २२५१०९६४) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३२/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १६.०२.२०२२ 


ज्ञापन:- 


संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना त्यांचे पत्र जा.क्र.१३/ 
प्रशिक्षण २०२१-२२/११५५६-११५५८, दिनांक ०९.०२.२०२२ला अनुसरून असे कळविण्याचे 
मला आदेश आहेत की, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
डिजिटल लायब्ररी, व्हर्च्युअल लायब्ररी, ई-लायब्ररी तसेच ग्रंथालय क्षेत्रातील अद्ययावत 
विषयासंबंधी ऑनलाईन पध्दतीने २५ प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना/कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना ₹ १८,७५०/- (अक्षरी रुपये अठरा हजार सातशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान 
याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१, सचिवालय- 
सामाजिक सेवा ००३, प्रशिक्षण (००) (०० ) (०१) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (२२५१ 
०९६४), ५०, इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ च्या उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२१६१७२४३७९५०८ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.02.16 17:26:46 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, माहितीकरीता:- 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३२/आस्था-२ 


A 


) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

) वित्त विभाग (व्यय- ५, अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 
) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे. 
) 

) 

) 


Cc AN 


Cc 
ae 


an 


S 


संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी (साशि-१/साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११ निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


